वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन योजना, 
आदिवासी उप योजना या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेकरिता (TSP) 
नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएस-१२/२०२०/प्र.क्र.२२३/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०२२ 
वाचा :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे क्र.कक्ष-१/सी/ यो/ २६/ 

७३/२०२०-२१ दिनांक २१.१२.२०२० 
२. केंद्र शासन, पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ.नंबर.३-२३/ 

२००७-एफपीडी (पीटी.२) दिनांक २५.०६.२०२० 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक :- सं:ख.वि./ 

चा-१/ महसूल व वन विभाग/यू ओ आर-९१/२०२१-२२/५०६ दिनांक १/१२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.१ अन्वये केंद्र शासनाच्या संदर्भ 
क्र.२ येथील आदेशान्वये केंद्र पुरस्कृत वनवणवा व व्यवस्थापन योजना, आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत 
आदिवासी उपयोजना (57) क्षेत्राकरीता सन २०१९-२० मधील मंजूर केलेला निधी पुनर्विधीग्राह्य 
(revalidate) करुन सन २०२०-२१ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. सदर मंजूर निधी खर्च 
करण्याकरिता वित्त विभागामार्फत निधी वितरीत करण्याकरीता वेगळा लेखाशिर्ष नसल्याने निधी वितरीत 
करता येणार नाही. यास्तव आदिवासी उप योजना करिता (TSP) नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याचा 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 

त्यानुसार केंद्र शासनाकडून आदिवासी उपयोजने करीता मंजूर कलेला निधी खर्च करण्याकरिता 
अनुसूचित जमाती उपयोजना घटकाकरीता केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा असे दोन नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) -।, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये दिलेली 
मान्यता विचारात घेता, “वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन योजना” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत 
“अनुसूचित जमाती उपयोजना” घटका अंतर्गत (57) केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार निधी खर्च 
करण्याकरिता केंद्र हिस्सा (go %) व त्या अनुरुप राज्य हिस्सा (vo %) यासाठी दोन नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-१२/२०२०/प्र.क्र.२२३/फ-६ 


मागणी क्रमांक/)21141त No. मराठी इंग्रजी 
टि-५ T-5 
मुख्य लेखाशिर्ष/॥]० Head | २४०६- वनीकरण आणि वन्यजीव | 2406, Forestry and Wild Life 
उप मुख्य लेखाशिर्ष/5७ | ०१-वनीकरण 01, Forestry 
Major Head 
गौणशिर्ष/ Minor Head ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 796, Tribal Area Sub Plan 
गट f18/Group Head (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत | (01) Scheme under Tribal Area Sub 


योजना 


Plan 


उप गट fS8/Sub Group 
Head 


(0% (98) वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 


(01)(14) Forest fire Prevention & 
Management (Central Share 60 
percent) 


संगणक सांकेतांक क्र.२४०६ 
बी२९९ 

०२-मजुरी 

२१ - साहित्य पुरवठा 


Computer Code No. 2406133299 
02 - Wages 
21 - Supplies and Materials 


मागणी क्रमांक/ Demand No. मराठी इंग्रजी 
टि-५ T-5 
मुख्य STBTS/ Major Head २४०६- वनीकरण आणि वन्यजीव | 2406, Forestry and Wild Life 


उप मुख्य लेखाशिर्ष/50७ Major 
Head 


०१-वनीकरण 


01, Forestry 


गौणशिर्ष/ Minor Head 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


796, Tribal Area Sub Plan 


गट f13/Group Head 


(09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 
योजना 


(01) Scheme under Tribal Area Sub 
Plan 


उप गट fTS/Sub Group Head 


(0993) वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 


(01)(13) Forest fire Prevention & 
Management (State Share 40 percent) 


संगणक सांकेतांक क्र.२४०६ बी२८१ 
०२- मजुरी 
२१ - साहित्य पुरवठा 


Computer Code No. 2406133281 
02 - Wages 
21 - Supplies and Materials 


2. 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-।, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 


क्रमांक:- GR. वि./चा-१/महसूल व वन विभाग/यू ओआर-९१/२०२१-२२/५०६ दिनांक १.१२.२०२१ तसेच 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२३/१४११ दिनांक २३.६.२०२२ व वित्त विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५५/ अर्थ-१९ दिनांक २९.९.२०२१ व आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.४८७ दिनांक २७.१.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-१२/२०२०/प्र.क्र.२२३/फ-६ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०९११३८२६५२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
BHANUDAS ao 
chan a Soriano 
(भानुदास पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
प्रति, 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 

४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व. 

) 


मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे कार्यालय. 
) वनसंरक्षक /उपवनसंरक्षक (सवी 
) महालेखापाल-१/२(लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई / नागपूर. 
) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
qo) वित्त विभाग (अर्थ-१९ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई § ३२. 
) 
) 
) 
) 


Cc 
ae 


Nn ८5. 


नियोजन विभाग (कार्यासन १४११), मंत्रालय, मुंबई - 32. 

आदिवासी विकास विभाग/का ६/का १४ 

कार्यासन- ब-१/फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

फ-६ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


